विलेपार्ले पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र. 
४०२/२०१६ मधुन उद्धवणा-या न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये विहोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकाक-०३१७/प्र.क्र.०३/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ जून, २०१८ 


संदर्भ: शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.१४/ 
डी-१४, दिनांक ०३ मार्च, २०१८ 


झासन निर्णय: 


विलेपार्ले पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र. ४०२/२०१६ मधुन उद्भवणा-या न्यायालयीन 
प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी AS. श्री. राजा ठाकरे यांची विधी व 
न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ०३ मार्च, २०१८ च्या अधीसूचनेद्वारे विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. 
राजा ठाकरे यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. २०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रतितास) - रु. ३,०००/- (रुपये तीन हजार फक्त) 


२. प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अथवा 
इतर कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लळेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


area निर्णय क्रमांकः विकाक-०३१७/प्र.क्र.०३/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/२०१८/व्यय-७, 
दिनांक ०७.०५.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/89॥[॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२८११३०४५९४२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 


Kishor 90॥४१॥॥॥१0 ५५५५५५0 


.4.200९66९0761 त26040606507093)010100008९0797८21438500. 
6९80004. 


ialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e 1 e5842688 1 bc36b968ffd0F45 
ha erao 2d4bd3ff527ded2, Kishor Shyamrao Bhalera 


2018.06.28 11:36:16 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधी),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२.पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

3. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. after व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री.राजा ठाकरे, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७, रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, 
मुंबई - ४०० ०0१. 

७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८.वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


